प्रधान मंत्री पोषण शाकक्‍्ती निर्माण 
योजनेंतर्गत शाळांमध्ये परसबाग 
उपक्रमास प्रोत्साहन देण्याकरीता स्पर्धा 
आयोजित करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१७१/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०२२३ 


वाचा:- 


१) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना दि.१५ ऑक्टोंबर, २०१९. 

२) प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेबाबत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना 
दि.२१ डिसेंबर, २०२२. 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१७१/एस.डी.३, 
दि.११ जुले, २०२३ 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाने प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करुन 
सदर परसबागांमधून उत्पादित भाजीपाला व इतर पदार्थांचा समावेश शालेय पोषण आहारामध्ये 
करण्याचे निर्देश दि. १५ ऑक्टोबर, २०१९ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दिले आहेत. त्यानुषंगाने 
विद्यार्थ्यांनी परसबागेत पिकवलेला भाजीपाला, फळे इत्यादींचा BAAS शालेय पोषण आहारात 
करुन विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. परसबाग निर्मितीमुळे विद्यार्थ्यांची निसर्गाशी 
जवळीक निर्माण होवून त्यांना नवनिर्मितीचा आनंद मिळणे, ताज्या भाजीपाल्याचा Vardar पोषण 
आहारात होवून विद्यार्थ्याना पौष्टिक आहार उपलब्ध होणे असे विविध चांगले हेतू या उपक्रमामुळे 
साध्य होत आहेत. प्रस्तुत योजनेंतर्गत परसबाग उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सन २०२२-२३ या 
शैक्षणिक वर्षामध्ये शासनाने उत्कृष्ठ परसबाग स्पर्धा आयोजित केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून 
राज्यामधील सुमारे २२,९७३ शाळांमध्ये परसबाग निर्माण झालेल्या आहेत. सन २०२३-२४ या वर्षामध्ये 
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने निर्धारित करण्यात आले 
आहे. त्यानुषंगाने राज्यामध्ये प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत पसरबाग उपक्रमास 
प्रोत्साहन देण्याकरीता परसबाग स्पर्धांचे आयोजन करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१७१/एस.डी.३ 


शासन निर्णय :- 


प्रधान मंत्री पोषण शाक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र शाळांमध्ये परसबागा निर्माण 


करण्यास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहेत. 


केद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करुन सदर 


परसबागांमधून उत्पादित ताजा भाजीपाला यांचा वापर शाळेय पोषण आहारामध्ये 


करण्यात यावा. 


प्रस्तुत उपक्रमाकरीता शाळांनी नजिकचे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि शाळा, कृषि विभागातील 


कृषि सहायक/ पर्यवेक्षक, कृषि क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय संस्था (NGO), सेंद्रिय 


शेती करणारे पालक, शेतकरी, कृषि तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य घेण्यात यावे. 


राज्यात उत्कष्ट परसबागा तयार होण्याच्या दृष्टीने सदर परसबाग उपक्रमास प्रोत्साहन 


देणे आवश्‍यक आहे. याकरीता उत्कृष्ट परसबाग wed तालुका, जिल्हा व 


राज्यपातळीवर आयोजन केल्यास परसबाग निर्मितीस प्रोत्साहन मिळेल. त्यादृष्टीने 


उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धेकरीता खालीलप्रमाणे विविध स्तरांवर बक्षिसांची रक्‍कम निश्चित 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


बक्षीसांची रक्‍कम रुपयात 
अ. | स्तर प्रथम व्दितीय तृतीय प्रोत्साहनपर एकूण 
क्र. क्रमांक क्रमांक क्रमांक | (प्रत्येकी ३ शाळो) 
ष्र तालुका | रु.५,०००/- | रु.३,०००/- रु.२,०००/- रु.१,०००/- रु.१३,०००/- 
२. | जिल्हा | रु.१०,०००/- | रु.७,०००/- | रु.५,०००/- रु.२,०००/- रु.२८,०००/- 
वि राज्य । रु.५१,०००/- | रु.३१,०००/- | रु.२१,०००/- रु.११,०००/- । रु.१,३६,०००/- 


प्रस्तुत परसबाग स्पर्धेचे मुल्यांकन करण्यासाठी शिक्षण, आहारतज्ज्ञ, कृषी, आरोग्य, अन्न 


व औषध प्रशासन विभागातील अधिकारी तसेच स्थानिक प्रगतीशील शोतकरी यांची 


समिती गठीत करण्यात यावी. तसेच, उत्कृष्ट परसबागांचे मुल्यांकन पुढील निकषांच्या 


आधारे करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१७१/एस.डी.३ 


१/. 


vi. 


अ.क्र. बाब गुण 
a . | परसबागेची रचना / आराखडा एकूण -२० 
२. | हवामान परिस्थितीनुसार भाज्यांची लागवड एकूण -२० 
२.१ | भाज्यांची विविधता / देशी वाणांचा वापर बिळे या ० 
२.२ | मायक्रोग्रीन पध्दतीचा वापर 4 
२.३ | कमी पाणी लागणाऱ्या भाज्यांचा समावेडा ५ 
३ | परसबागेची व्यवस्थापन एकूण - २५ 
३.१ | सेंद्रिय परसबाग 9 
३.२ | सिचन पध्दत 9 
३.३ | शाळेमधील टाकाऊ पदार्थांचा उपयोग ६ 
३.४ | परसबाग व्यवस्थापन ५ 
४ | विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांचा सहभाग एकूण -२० 
४.१ । विद्यार्थ्यांना परसबागेतील भाज्यांच्या पोषण तत्त्वांची माहिती 1 १७ | ० 
४.२ | परसबाग तयार करणे व देखरेखीमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग ५ 
४.३ | लोकसहभाग 4 
५ | उत्पादित भाजीपाल्यांचा आहारामधील समावेश एकूण -१० 
५.१ । आठवड्यातून पोषण आहारामध्ये तीन दिवसांपेक्षा जास्त a ० 
वेळा भाजीपाल्यांचा समावेश 
५.२ | आठवड्यातून पोषण आहारामध्ये तीन दिवसांपेक्षा कमी वेळा ५ 
भाजीपाल्यांचा MATA 
६ । परसबागेतील भाज्यांची विक्री एकूण -५ 
एकूण गुण १०० ०० 


प्रस्तुत उपक्रमाकरीता येणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता केंद्र शासनाने 


योजनेंतर्गत व्यवस्थापन, संनियंत्रण व मुल्यमापन (MME) या घटकासाठी मंजूर केलेल्या 


निधीमधून अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रस्तुत उपक्रमाची अंमलबजावणी शिक्षण संचालक (प्राथ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 


विहित कालमर्यादेत करावी. याबाबत क्षेत्रिय स्तरावर आवश्‍यक त्या सविस्तर सूचना 


शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी निर्गमित कराव्यात तसेच, प्रस्तुत विषयाबाबत केलेल्या 


कार्यवाहीचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः हापोआ-२०१८/प्र.क्र.१७१/एस.डी.३ 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२ २०९०५१५२३६५३१७२१ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 
| M T | YA Z DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=39a40419de755c2eab6 1 fb555b2fdf8c8d6d6526f 


M U S HTA U E 18fdffbd9c748ab01f6da04, postalCode=400032, 
t=Maharashtra, 


s 
serialNumber=77A529748C5E7C1BA7A66E81C654BA3C4 


A 92FDA5B29E076241DB1BA213DDEDF4E, cn=IMTIYAZ 
K. Z | MUSHTAQUE KAZI 


Date: 2023.09.05 15:39:14 +05'30' 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (योजन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
शिक्षणाधिकारी (बृहन्मुंबई), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सर्व) 

निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


